एच.एस.सी.व्होकेशनल अभ्यासक्रमाचे रूपांतर 
करण्याचा धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-२०१८/प्र.क्र.१४१/व्यशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना : 


एच.एस.सी.व्होकेशनळ अभ्यासक्रमाचे रूपांतर करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करावी असे मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक २४/०९/२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात 
आला होता. या अनुषंगाने समिती गठीत करण्याचे शासनाचे विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


एच.एस.सी.व्होकेडानल अभ्यासक्रमाचे रूपांतर करण्याचा धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये खालील सदस्यांची समिती गठीत करण्यात 
येत आहे. 


१) मा. श्री. अनिल सोले, विधान परिषद सदस्य. अध्यक्ष 
२) मा. श्री. सुधाकर कोहळे, विधान सभा सदस्य. सदस्य 
३) मा.श्री. नागो गाणार, विधान परिषद सदस्य. सदस्य 
४) मा. श्री. बाळाराम पाटील, विधान परिषद सदस्य सदस्य 
५) मा. श्री. दत्तात्रय सावंत, विधान परिषद सदस्य सदस्य 
६) मा.श्री.श्रीकांत देशपांडे, विधान परिषद सदस्य सदस्य 
७) मा. श्री. विक्रम काळे, विधान परिषद सदस्य सदस्य 
८) सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग सदस्य 
९) संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 
qo) अध्यक्ष, व्होकेडानल इन्स्ट्रक्टर टिचर्स असोसिएडान, नागपूर सदस्य 
११) अध्यक्ष, महाराष्ट्र व्होकेशनल टिचर्स असोसिएड्ान, वर्धा सदस्य 
१२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन सदस्य 


व्यवसाय शिक्षण कर्मचारी महासंघ, सोलापूर 


art ure क्रमांकः बैठक-२०१८/प्र.क्र.१४१/व्यशि-४ 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२२१२३५०४०६०३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१० 


११, 
१२. 


Santosh 
Vithal Rokade 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री ,कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, pled विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 
सर्व विधानमंडळ सदस्य,महाराष्ट्र राज्य, 

मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय , मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्‍त, कौशल्य विकास व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, कफ परेड, मुंबई, 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 


. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक 


औरंगाबाद /अमरावती/ नागपूर (संचालनालयामार्फत) 
सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी. (संचालनालयामार्फत) 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


